अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
अखत्यारित नसलेल्या तथापि महाराष्ट्र 
राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अखत्यारित 
असलेल्या शासन मान्य विविध संस्थांचे 

( NON-AICTE ) अभ्यासक्रम बंद करून 
अनामत रक्कम परत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१७/१८६/१७/तांशि-५, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ मार्च, २०१८. 


वाचा:- 
१) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे क्र.जा क्र.मरातंशिमं/का-५० /अभ्यासक्रम 
विकास /२०१६/४०२३/दिनांक :१/०७/२०१६. 
२) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे क्र.जा क्र.मरातंशिमं/का-५० /अभ्यासक्रम 
विकास /२०१७/१२३२/दिनांक :१३/०२/२०१७. 
प्रस्तावना:- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित नसलेल्या तथापि महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या शासन मान्य विविध संस्थांमध्ये ( NON-AICTE ) 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आलेले आहेत. तथापी सदर संस्थां मार्फत राबविळे जात असलेले (NON- 
AICTE) अभ्यासक्रम बंद करून संस्थांनी जमा HSS नियत ठेव संस्थेच्या खाती वर्ग करण्याची विनंती 
संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांना केली आहे. त्यास अनुसरून मंडळाने सदर 
संस्थांमार्फत चाळवळे जात असलेले (NON-AICTE) अभ्यासक्रम बंद करून संस्थांनी जमा केलेली 
नियत ठेव संस्थेच्या खाती वर्ग करण्यास उपरोक्त पत्रान्वये प्रस्तावित केले आहे. 


शासन निर्णय:- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित नसलेल्या तथापी महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या खालील तक्त्यातील संस्थांचे अभ्यासक्रम बंद करण्यास 
खालील अटी व शतींच्या अधिन राहुन शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१७/१८६/१७/तांशि-५, 


जे.पी.काम्पूटर अकॅडमी, सातारा (संस्था | Advance Diploma in Computer 
. क्रमांक ५३४), ७६० शनिवार पेठ, सातारा Software & System Analysis & च 
४) 
Application (ADCSSAA) 
मराठवाडा मित्र मंडळ स्कूल ऑफ इंटिरीअर | Diploma in Fashion and Textile 
डिझाईन, ३०२/अ, डेक्कन जिमखाना, पुणे- | Designing, Yo 
४११००४ (संस्था क्र.०४२७) 
२ Post Diploma in Landscape 2 
४) 
Architecture 
Certificate Course in 3 D 
Animation and Graphics Oe 
ज्ञानसागर शिक्षण व बहुउद्देशीय संस्था 
3 र.नं.महा.२९८/०६ अमरावती, वरुड | Diploma in Beauty Culture & च 
् 8 
(सस्था क्र.०९६३) Hair Dressing 
8 | महाराष्ट्र अंकेडमी ऑफ इंजिनिअरींग अण्ड | Diploma in Meritime Catering & ६० 
एज्युकेशनल रिसर्च, श्री सावित्रीबाई फुले | Hotel Management 
पॉलिटेक्निक 2 पुणे Advanced Diploma in Call ६० 
Centre Management 
५ | दि hee ऑफ fe डिप्रेस्ड ली, aaa, | | ६० 
कार्यालय, आबासाहेब काकडे Advance diploma in Computer 
, आबासाहेब काकडे विद्यालय का कक क क 
01(//8/8७, stem Analysis an 
परिसर, शेवगाव ता. शोवगाव, जि.-अ.नगर- las , 
Application (ADCSSAA) 
४१४५०२ 
१ या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की गुणपत्रिका, 
उत्तरपत्रिका, निकालपत्रे, विद्यार्थ्यांचे पत्ते, फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी संस्थेने मंडळाकडे 
सूपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 
२) संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबतीत 


न्यायप्रविष्ठ असलेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. भविष्यकाळात 


कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भ्वल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१७/१८६/१७/तांशि-५, 


३) 


8) 


4) 


संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर 
बंधनकारक राहील. 
संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने 
शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे निदर्शनास 
आल्यास त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम बंद केल्यानंतर त्या संस्थेतील प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना व माजी 
विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसण्याची इच्छा असल्यास त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना देय असलेले 
वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानाचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 
संबंधित संस्थांनी उपरोक्त अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनाकडे जमा केलेली नियत ठेव 
संस्थांच्या खाती वर्ग करण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३०७१११८२५३९०८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शत यध र 
Anil Raghunath «= 


5.4.20: 


Department, postalCode=400032, 


Date: 2018.03.07 11:19:34 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक,तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, ३,महापालिका मार्ग,पत्र पेटी 
क्र.१९६७, मुंबई ४००००१, 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, ४९,खेरवाडी,वांद्रे ( पुर्व) मुंबई-४०००५१, 

३) संबंधित संस्था (महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेमार्फत), 

४) निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


overnment Of Maharashtra, ou=Higher and 


a, 
-Ob0F5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a96 


20= 
79dc30c265d67ce, 
Ka t a [| serialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197206b9472084 
2cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 


